पुराव्यावर आधारीत प्रकल्प संनियत्रंण 
West (Evidence Based Project 
Monitoring System) विकसित करण्याच्या 
अनुषंगाने KPMG Ltd या संस्थेच्या नियुक्‍तीस 
दि. ३०/०४/२०१८ पर्यंत मुदतवाढीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : माविका-२०१६/प्र.क्र.१५/१४१८ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक- २० एप्रिल, २०१८ 


संदर्भ: नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र. १५/१४१८, fe. 39 मार्च, २०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


Evidence Based Project Monitoring System (EBPMS) या संगणकीय प्रणाली विकसीत 
करण्यासाठी KPMG Limited या संस्थेकडून सध्या कार्यरत असणाऱ्या ५ सल्लागारांपैकी १ वरीष्ठ सल्लागार 
(Senior Consultant) यांची सेवा पुढे दिनांक ३०/०४/२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत तसेच उर्वरीत ४ 
सह्लागार Principal Consultant (०.५ पदे Part Time), Senior Consultant (१ पदे) व Consultant (2 पदे) 
यांची सेवा दिनांक ३१/०३/२०१८ नंतर खंडीत करण्याबाबत उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


२. संदर्भाधिन शासन निर्णयाच्या शिर्षकामध्ये व प्रस्तावनेतील परि. ५ मध्ये “दि. 3१/०४/२०१८” ऐवजी 
“दि.३०/०४/२०१८” असे वाचण्यात यावे. 

3. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०४२०१७१२३९५८१६ असा आहे. हे शासन शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


V | र esin Digitally signed by Vijesing Fattesing 
a 
J g DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
. ou=Plannit lepartment, 
Fattesin g postalCode=400032, st=Maharashtra 
2. 


5.4.20=a7 de9682e22326e67a2c7e4125e6 
58721c298e35048adffdff595b37a1b194aa, 


Vasave कित का 
(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री(वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधान परिषद), महाराष्ट्र राज्ययांचे खाजगी सचिव 


—O 


AD 


AN 


०८ 
Ra >. रद> 2 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१५/१४१८ 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, व्हीएनआयटी कॉलेज परिसर,दक्षिण अंबाझरी 
रोड, नागपूर-४४००००१. 

उप महासंचालक, नॅशनल इन्फोर्मेटीक्स सेंटर, पुणे 

संचालक ,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा - पूर्व, मुंबई-५१ 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव 

निवड नस्ती (का.१४१८), नियोजन विभाग. मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


